मुंबई, उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व 
नागपूर खंडपीठ येथीळ न्यायालयीन 
दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझेठान 
करण्याबाबतच्या रु.४१,७०,४८,३००/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संगणक- २०१५/प्र.क्र.८७/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील झाखा, उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. Comp./Sec/29/ 2023, दिनांक ०६.०६.२०२३. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक २६.०६.२०२३ व दि. २५.०७.२०२३. 
३) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. Comp./Sec/2¢/2023, दिनांक २६.०७.२०२३. 
४ केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. Comp./Sec/82/2023, दिनांक २४.०८.२०२३. 
५) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील झाखा, उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. Comp./Sec/3W/83/ 2023, दिनांक १०.०८.२०२३, 
दिनांक २४.०८.२०२३. 
६) दिनांक ०५.०९.२०२३ रोजीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
मुंबई, उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठ येथील न्यायालयीन दस्तऐवजांचे 
स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन करण्याकरिता संदर्भ क्र. १,३,४ व ५ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर 
केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. 
त्याचप्रमाणे प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ०५.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने मुंबई, उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठ 
येथील न्यायालयीन दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझेठन करण्याबाबतच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
मुंबई, उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठ येथील न्यायालयीन 
दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन करण्याबाबतच्या रु.४१,७०,४८,३००/- (अक्षरी रु. 
एकेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार तीनशे फक्त) (GST सह) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०१५/प्र.क्र.८७/का. ७ 


२. सदर न्यायालयीन दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन खर्चाचा तपशील पुढीलप्रमाणे 


आहे:- 
Item Total Number | Empanelled Total Basic | Name of Vendor 
Description of Pages Unit Rate Amount (NICSI 
(INR) per (In Ruppees) | Empanelled) 
page 
Scanning and | 290000000 0.85 24,65,00,000/- | Datasoft Computer 
Document services Pvt. Ltd. 
Preparation- 
A4/Legal 
Scanning 200- 
400 dpi with 
non-overhead 
scanner 
Total (Rs.) | 24,65,00,000/- 
1. Total Basic Amount (c) 24,65,00,000/- 
2. NICSI Operating Margin @9% 2,21,85,000/- 
3.Total Amount (1+2) 26,86,85,000/- 
4. IGST payable @ 18.00% on (3) 4,83,63,300/- 
Gross Amount Payble (3+4) 31,70,48,300/- 


३. स्कॅनिंग व डिजिटायझेठानच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 


सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर खर्चाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Sr. No. | Software Quantity | Period Amount in Rs. 
1 PSPDF Pro 12 5 years 2,41,06,093.04/- 
2 Adobe Pro 100 5 years 95,79,240/- 
3 Wacom 200 5 years 2,12,69,136/- 
Warranty 
4 Micro PC 200 3 years 87,76,242.92/- 
Warranty 
5 24” Monitor 200 3 years 64,47,848.04/- 
Warranty 
Total 7,01,78,560/- 
४. स्कॅनिंग व डिजिटायझेशनच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक लागणाऱ्या 
सेवानिवृत्त मनुष्यबळ खर्चाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. | Name of the | Description | No of posts Salary Total Grand Total 
No. | Post No of Posts ग. m. | Salary for 1 year 
(Inclusive 
of Taxes) 
1 Resource Retired 80 (40 _ for | 31,064/- 24,85,120/- | 2,98,21,440/- 
Personnel officers and | Principal seat 
(Contractual) | retired Bombay High 
employees | Court, 20 for 
of the | Nagpur Bench 
Bombay and 20 for 
High Court. | Aurangabad 
Bench) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०१५/प्र.क्र.८७/का. ७ 


षु. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०१६, २४.०८.२०१७ 
व ०८.१२.२०१७ मधील तरतुदींचे पालन करण्यात यावे. 


६. स्कॅनिंग व डिजिटायझेशन यांच्याकरिता होणारा खर्च रु.३८,७२,२६,८६०/- 
(रु.३१,७०,४८,३०० + रु.७,०१,७८,५६० = रु.३८,७२,२६,८६०/-) “मागणी क्र.जे-१, २०१४- 
न्यायदान, (00) १०२-उच्च न्यायालय, (03) अपील शाखा, (03) (०१) प्रबंधक अपील शाखा (भारित) 
(२०१४ ००९२)” या लेखाशीर्षातील “१७-संगणक खर्च” या उदिष्टांतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षात 
विहीत पध्दतीने निधी अर्थसंकल्पित करण्यात येऊन भागविण्यात यावा. तसेच मनुष्यबळ 
यांच्याकरिता होणारा खर्च रु.२,९८,२१,४४०/-“मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान, (००) १०२-उच्च 
न्यायालय, (०३) अपील शाखा, (०३) (०१) प्रबंधक अपील शाखा (भारित) (२०१४ 0082)” या 
लेखाशीर्षातील “१०-कंत्राटी सेवा” या उदिष्टांतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षात विहीत पध्दतीने निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात येऊन भागविण्यात यावा. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार त्याचप्रमाणे उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
८. US निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
Rie सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२७१८२०३१०५१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


d by NANDKISHOR LALLU MORE 


ly sigi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW 
N A N K | H R AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a950243 
2 


(647f7ef65a9432a, postalCode=400032, 


INumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD 
9B82A0B40FBCADEA1F0C509379CC, NANDKISHOR 
LLU MOI 
Date: 2023.09.27 18:22:53 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


०८ “७ A) -O 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०१५/प्र.क्र.८७/का. ७ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, के. 
सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ 
वांच्छा रोड,के. सी. कॉलेज FIG, AMC, मुंबई-२०. 

११. अवर सचिव कार्या. ४/कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती/का.७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


